माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयातील 
संचालक (माहिती), गट-अ या पदावर पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मावज २०२०/प्र.क्र.९५/का.३४ अ, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: १ जून , २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या समक्रमांक दि. ३० मार्च ,२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील श्री. गणेड श्रीधर रामदासी,उपसंचाळक (माहिती) गट-अ, 
वेतनश्रेणी ( S २३ : ६७७००-२०८७००/-) यांना संचालक (माहिती) गट - अ, ( वेतनश्रेणी 5 २५:७८८८०- 
२०९२००/-) या पदावर तात्पूरती पदोन्नती देऊन पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 3 मधील पदस्थापनेचे पद, “संचालक (प्रशासन व 
तांत्रिक कक्ष)” या ऐवजी “संचालक (माहिती) (प्रशासन)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र RNA = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६०२१६१३४६२४०७ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramkisan 
Narayanrao Musale :: 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.राज्यमंत्री,(साप्रवि./माहिती व जनसंपर्क),महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सचिव (मावज )सामान्य प्रशासन विभाग ,मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई३२ 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 ( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा ) मुंबई/ नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज २०२०/प्र.क्र.९५ /का.३४ अ, 


९. संचालक (माहिती) ( प्रशासन) ,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.संचाळक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, FATS, 
मुंबई-३२ 

११.संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 

१२.संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर अमरावती विभाग, अमरावती, 

१३.उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

१७.सर्व विभागीय माहिती कार्यालय (मावज ) मार्फत 

१८.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय (मावज) मार्फत 

१९.संबंधित अधिकारी, ( मावज) मार्फत 

२०.श्री.अंबेकर,संचाळक (मावज) मार्फत 

२१. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-३४,१२,१३ व १६-ब 

२२.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


